आरोग्य भवन इमारतीमधील विनावापराचे 
साधन सामग्नीची विल्हेवाट लावण्यास मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.३०९/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ३० जानेवारी , २०२३ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- २, 
दिनांक १७.०४.२०१५ 

2) सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक. 

आसेआ/भां.वि/आ.भ./निर्लेखन/प्रस्ताव/न.क्र.३६३/जा.क्र.३४४/२०२२, दिनांक 

२२.११.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ येथील पत्रान्वये, आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील 


निर्लेखनास पात्र साहित्य सामुग्री व यंत्र सामुग्रीचे निळेखन करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील निरुपयोगी/निर्लळेखनास पात्र यंत्र सामुग्री व साधन सामुग्री 


निर्लेखन करण्याकरीता दिनांक १२/०१/२०१५ रोजी सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) 


यांच्या समितीचे गठन करण्यात आलेला होते. सदर समितीची बैठक दिनांक २८/१०/२०२२ रोजी 


आयोजित करण्यात आली होती. समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार निर्लेखित करावयाच्या वस्तूंच्या 


किंमती दर्शविणारे विवरणपत्र तयार करण्यात आलेले आहे. त्यावरुन Psat करावयाच्या वस्तूंची 


एकूण किंमत रु. २,१८,४८१/- इतकी असल्याचे दिसून येते. सबब वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ०१) 


येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार, आरोग्य सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३०९/आरोग्य 337 


आयुक्तालयातील रुपये रु. २,१८,४८१/- इतक्या किंमतीचे निरुपयोगी, कार्यालयीन यंत्र सामुग्री इतर 


किरकोळ साहित्य निर्लेखन करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. । feet | सं । प्राप्तदिनांक | साठा | we खरेदी घसारा | हाताची | जडवस्तु 
क्र. पात्र ख्या पुस्तक | नगाची | एकुण | किंमत ६० | किंमत | उपकरणाची 
जडसंग्रह क्रमांक | मुळ किंमत | टक्के (५ वर्ष) | सद्यःस्थिती 
वस्तुचे नाव व पान | किंमत प्रमाणे 
क्रमांक 
7 लिनोवो १४ | १७/११/२००७ | १४ | ४४३२३ | ६२०५२ | ३७२३१३ | ६३५४ | निर्लेखनास 
कंपनीचे २ पात्र 
संगणक 
२ | लिनोवो २६ | २७/०९/२०१० | १४ । ४६५९५ | १२११४ | ७२६८८२ | १२४०५ | PASAT 
कंपनीचे ७० पात्र 
संगणक 
३ एच.पी | १७/११/२००७ | १८ । २०१२४ | २०१२४ | १२०७४४ | २०६१ | निर्लेखनास 
कंपनीचे ० पात्र 
प्रिंटर 
४ एच.पी ५ । २७/१०/२००९ १४ । २०८७७ | १०४३८ । ६२६३१ १०६९ | निर्ळलेखनास 
कंपनीचे 4 पात्र 
प्रिंटर 
4 |Gestestner | 2 | ०८/०४/२००६ | ३१ | २५०००० | ५०००० | ३००००० | 4920 | नि्लेखनास 
Cutler ० पात्र 
Model no 
६१२३ CP 
६ | Retest | १०२ | ०७/०९/२०११ | २३ ६८० | ६९३६० | ६९३६ | २४१८४ | निलेखनास 
चेअर पात्र 
७ | स्टील चेअर्स | १०६ | ०७/०९/२०११ | २३ ४५० | ४७७०० ४७७० १६६३२ | निलेखनास 
(चार पाई पात्र 
खुची) 
८ | प्लास्टीक ७ । ०७/०९/२०११ | २३ ३५० २४५० २४५ ८५४ । निर्लेखनास 
खुर्ची पात्र 
९ | लोखंडी १८ | ३१/०३/१९८९ | ३४ १५०० । २७००० २७०० ९४१४ । निलेखनास 
कपाट, मोठे पात्र 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३०९/आरोग्य 337 


ia लोखंडी ४ | ३१/०३/१९८७ | ३९ १५०० । ६००० ६०० २०९२ | नि्लेखनास 
कपाट, छोटे पात्र 
| ळोखंडी बुक | ७ | ३१-०३-१९८७ | ४४ २००० | १४००० | १४०० ४८८१ | निलेखनास 
रॅक पात्र 
१२ | वातानुकूली : रा. आ. अ.अं. | ४७ | ३५००० | 340000 | 34000 | 922030 | निर्लेखनास 
त यंत्र. दि. पात्र 
०८/०४/२००६ 
रोजी इमारत 
हस्तांतरणाच्या 
वेळी प्राप्त. 
१३ | लाकडी १२ | रा. आ. अ.अं. ४२ १००० | १२००० ६०० ७१८५ | निर्लेखनास 
कपाट, छोटे दि. पात्र 
०८/०४/२००६ 
रोजी इमारत 
हस्तांतरणाच्या 
वेळी प्राप्त. 
१४ | लाकडी ७ महाराष्ट्र ४२ १००० ७००० ३५० ४१९१ | निर्लेखनास 
कपाट, छोटे आरोग्य सेवा पात्र 
विकास 
प्रकल्पांतर्गत 
दि. 
०८/०४/२००६ 
रोजी इमारत 
हस्तांतरणाच्या 
वेळी प्राप्त. 
एकूण ४२५३९९ | ३१७३१२ | १६३५१७१ | २१८४८ 
9 q 
2. जडवस्तू संग्रहातील निरुपयोगी वस्तू निलेंखित करण्याबाबत झासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या सर्व अटींचे आणि कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 


विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३०९/आरोग्य 337 


मधील भाग-पहिला, उपविभाग-एक , अ.क्र. २२, पुस्तिकेतील अनुक्रमांक २२ च्या नियम क्रमांक १४६ 


मध्ये जड वस्तुसंग्रहाळयातील निरुपयोगी वस्तूंचे अटी व कार्यपध्दतीचे अनुपालन करुन निर्ळेखन 


करणेबाबत प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१३०१२०१३९६७१७ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ROSHANI 
ROSHAN! लन 
S oe ,S= 
DINESH ewe oo, 
KADAM PUBLIGHEALTH 
DEPARTMENT 


Date: 202801 80 1571035 
ale कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक (१), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 
६. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


